बुलढाणा जिल्ह्यातील ८ इतर जिल्हा 
मार्ग रस्त्यांची प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.११०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- 93 जून, २०१८ 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
क्र.का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/१०५३ दि. २३/०३/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये बुलढाणा जिल्ह्यातील ८ इतर जिल्हा मार्ग रस्ते हे प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांनी सदर 
रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 
सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या तसेच रस्त्यांचा एकुण 
होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांचा ठराव विचारात घेऊन बुलढाणा जिल्ह्यातील खालील रस्ते 
दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा । साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक लांबी नंतरचा 
(कि.मी.) क्रमांक 
क्य a काळे | ईतर ते २०/५ 4 प्रमुख 
ज्यमार्ग-२२१ (गोमेधर) - लोणी - काळे डोली (०/०० ते २०/५००) २०.५०० | प्रमुख 
पिंप्री T जिल्हा 
- रत्नापूर - लावणा -मोळा - पिंप्री a कि.मी. ल 
माळी - मेहकर मार्ग. मार्ग-८५ 
१३५ 
देऊळगांव कोळ - कोनाटी - पिंप्री खंदारे ne ene द रा 
- ब्राम्हण चिकणा - हिवरा खंड- शिंदी | 8 ६. ues see 
as, जिल्हा कि.मी. ल 
- मातमळ - सरस्वती - लोणार - 
मार्ग मार्ग-८६ 


राज्यमार्ग-५१ रस्ता. 
१५८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.११०/नियोजन-२ 


राज्यमार्ग-२२२ (मलकापूर पांग्रा) ते इतर | (0/00 ते २८/५००) । २८.५०० । प्रमुख 
झोटिंगा - देऊळगांव कोळ - खळेगांव- | जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
कारेगांव - कोयाळी - पिंपळखुटा ते मार्ग मार्ग-८७ 
राज्यमार्ग-२२१ पर्यंत रस्ता. १६८ 
मेहकर - अंत्रीदेशमुख - गुंधा रस्ता. इतर | (0/00 ते १४/५० १४.५०० । प्रमुख 
जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग मार्ग-८८ 
१३० 
राज्यमार्ग- २२२ (गोरेगांव) - पांग्रीकाटे - इतर | (0/00 ते १७/८००) १७.८०० । प्रमुख 
वडगांव माळी - चायगांव - मेहकर जिल्हा कि.मी. जिल्हा 
रस्ता. मार्ग मार्ग-८९ 
१४० 


दुर्गबोरी - भोसा - लोणी गवळी - उमरा इतर । (०/०० ते २५/७९०) २५.७९० | WAP 


- शाहापूर - जामगांव ते प्रस्तावित प्रमुख | जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
जिल्हा मार्ग-८६ रस्ता. मार्ग मार्ग-९० 
१४० 
राज्यमार्ग- २२८ (दहिगांव) - मंगरूळ - इतर । (0/00 ते ५४/०० ५४.०० प्रमुख 
नवघरे - सावखेड बु. - खुदनापूर - जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
कळमेश्वर - सोनारगव्हाण - ACT - मार्ग मार्ग-९१ 
मोळा - उमरा - आंध्रुड रस्ता. १२३ 
राज्यमार्ग- २२२ (हेंदूरजन) - सायाळ - इतर । (०/०० ते २०/५०० २०.५०० | WAR 
कळपविहीर - बरटाळा - मेहकर मार्ग. जिल्हा कि.मी. ।जिल्हा 
मार्ग मार्ग-९२ 
१२७ 
एकूण १९७.५९० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या लांबीत १९७.५९० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१८९५.०५० -- १९७.५९०) 
म्हणजेच २०९२.६४० कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग लांबीत १९७.५९० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (१८६५.७३० - १९७.५९०) म्हणजेच १६६८.१४० कि. मी. इतकी होईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१८/प्र.क्र.११०/नियोजन-२ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१३१५२२२१०६१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
[| a S h a al t DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public 
Works Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
rt d 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e81 4db5f 
V | n a ya k [| a 0 p a t | | 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2018.06.13 15:24:41 +05'30' 


अवर सचिव(नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी,बुलढाणा. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलढाणा. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, बुलढाणा (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा. 

) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


SG ८४) 


रस्ते विकास योजना 2009-2029 ची नस्ती. 
निवडनस्ती. 


wen 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


